जिल्हा व सत्र न्यायालय,कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०२१९/१६७/प्र.क्र.५७/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ सप्टेबर, २०१९. 
पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय क्र. अस्थायी ०२१९/१६७/प्र.क्र.५७/कार्यासन ११, दि.०८/०३/२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.११/०९/२०१९. 
४.जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांचे पत्र जा.क्र.(प्रशासन)/८७३२/२०१९,दि.०४/०९/२०१९. 
प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील २७८ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०१९ ते ३०/०९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
शासन निर्णय: 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, कोल्हापूर यांनी दि. ०४/०९/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये मा. उच्च 
न्यायालयाच्या अधिसूचनेनुसार वर्ग -३ ची पदे वाढली असल्याने एकूण २८१ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची 
विनंती केली आहे. त्यानुसार त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍्यात नमूद केलेली २८१ अस्थायी पदे 
दि. ०१/१०/२०१९ ते दि.२९/०२/२०२० या कालावधीत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदांची संख्या 
१ | अधिक्षक ०२ 
२ | सहायक अधीक्षक ०९ 
3 घुलेख -१ ०६ 
४ | लघुलेखक ग्रेड-२ ०७ 
षु घुलेख -3 23 
६ | वरिष्ठ लिपीक ३१ 
७ | कनिष्ठ लिपीक १०५ 
८ | मुख्य बेलिप ०४ 
९ | शिपाई ६६ 
qo | पुस्तक बांधणीकार ०१ 
११ | वाहनचालक ०१ 
१२ |बैलिफे | २० 
१३ | Saleh ०१ 
१४ । पहारेकरी ०४ 
१५ ORM 77 | ०१ 
एकूण पदे २८१ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/१६७/प्र.क्र.५७/कार्यासन ११ 


2, यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, 2098, न्यायदान, १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा 
व सत्र eae, (00)(02) जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, (२०१४ ०१७२ ) (दत्तमत)( अनिवार्य) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आपुक,दि.११/९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१९१८३७४५४९१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


igital 


§ Di 
og 
Santosh Sampatti : 

254. fe: 
न edal 07797, 
N a Va g | re serialNul -Ocb1 b0de02001 Scféd 180057927 1f4816460b1802c 
2ae247dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 
Date: 2019.09.20 11:44:49 +05'30' 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

२. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय,कोल्हापूर, 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर, 

६. विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/२३, मंत्रालय, मुंबई, 

७. वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई, 
८. निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


KKKKKKKKKKKKKKKK KEKE KKK समरी मीमी ली 


पृष्ठ २ पैकी २ 


